महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत 
राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज कृषि 
महाविद्यालय, कोल्हापूर येथे नवीन 
प्रशासकीय इमारत बांधकामास प्रशासकीय 


मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: कृषिवि-१४२४/प्र.क्र.१८०/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : २६/०९/२०२४. 


संदर्भ :१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम(भाग-२), 

दि.१७.०४.२०१५. 

२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.कृषिवि-२०११/प्र.क्र.६९/८-अ, 
दि.०८.०८.२०१४. 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९. 

४) संचालक,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे यांचे जा.क्र.मकृप/ 
वि.शि.२/२५१८/२०२४,दि.०९.०८.२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज कृषि महाविद्याळय,कोल्हापूर या कृषि महाविद्यालयाची 
स्थापना सन १९६३ मध्ये झाळी आहे. सदरचे महाविद्यालय पूर्वी शिवाजी विद्यापीठ,कोल्हापूर यांचे 
अधिनस्त होते. तद्नंतर सन १९६८ मध्ये महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी या विद्यापीठाची 
स्थापना झाल्यानंतर सदरचे महाविद्यालय सन १९६९ मध्ये राहुरी कृषि विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात 
हस्तांतरीत करण्यात आले. कोल्हापूर कृषि महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या 
बांधकामास साधारणपणे ५६ वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. कोल्हापूर हा अतीपर्जन्यमान विभागात 
मोडत असल्याने पावसाळ्यात या इमारतीला मोठ्याप्रमाणात गळती होते. इमारतीच्या 
दुरुस्तीसाठी मोठ्याप्रमाणात खर्च करावा लागत असल्याने व इमारतीच्या दुरुस्तीबाबत अनेक 
अर्ज विद्यापीठ प्रशासनाकडे प्राप्त होत असल्याने, राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज कृषि 
महाविद्यालय,कोल्हापूर करीता नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या प्रस्तावास विद्यापीठ 
कार्यकारी परिषदेने मान्यता प्रदान केली आहे. 

तसेच,राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज कृषि महाविद्यालय,कोल्हापूर येथे नवीन प्रशासकीय 
इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकीय प्रस्तावास मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-१४२४/प्र.क्र.१८०/७-अ, 


राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज कृषि महाविद्यालय,कोल्हापूर येथे नवीन प्रशासकीय 
इमारत बांधकामाची निकड विचारात घेता महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या ११७ व्या 
बैठकीत मान्यता देण्याच्या अधीन राहून सदर प्रस्तावास कृषि परिषदेने मान्यता प्रदान केली आहे. 
त्यासअनुसरुन संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी 
शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुषंगाने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत 
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज कृषि महाविद्यालय,कोल्हापूर येथे नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकीय प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज कृषि 
महाविद्यालय,कोल्हापूर येथे नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या एकूण रुपये १४९३.०८ लाख 
(अक्षरी रुपये चौदा कोटी, त्र्याण्णव GB, आठ हजार फक्त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास 
खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. (सविस्तर quate 
यासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.) 


२. अटीव शर्ती- 


१. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच, विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. 

२. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत नकाशास 
अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 

३. नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात याव्यात. 

४. काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

५. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/ईमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

६. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग शासन निर्णय दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख 
करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

७. प्रस्तावित इमारतींचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय 
मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 

८. अंदाजपत्रकीय कामात बदल होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच, सदर कामाकरीता 
सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, या दृष्टीने विशेष दक्षता घ्यावी. 

९. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरीता उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन 
निर्णय भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दि.०१/१२/२०१६ व वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णयातील कार्यपध्दती व अटींचे पालन करावे. 


३.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्रमांक डी-३, २४१५ कृषि विषयक शिक्षण व संशोधन, 
०१, पीकसंवर्धन,१२० इतर संस्थांना सहाय्य, (००) (०६) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाळा सहायक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-१४२४/प्र.क्र.१८०/७-अ, 


अनुदान (कार्यक्रम) (२४१५ ००७२) ३५,भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान” या 
लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. सदर आदेश, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, 
भाग-२, दि.२०.०९.२०१९ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ चा 
भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियम पुस्तिकेतील 
परिच्छेद क्र.१३४ (१) नुसार, प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०९२६१८५११२२६०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
p RATI B H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1 297fd1 e8bda9b459f85F75f15, 
M A D ) H AV PATI | (C1E54483490119EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 
Date: 2024.09.26 18:54:41 +05'30' 


9984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAEG6EDS 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


Ee) 


मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे. 
कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी. 
कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी. 
वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
विद्यापीठ अभियंता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, राहुरी /उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जि.अहमदनगर. 
१०) सहायक लेखाधिकारी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी. 
११) मुख्य लेखापरिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१२) उप मुख्य लेखापरिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
) 
) 
) 


AD 


AN 


x xX 


mn 


ee 


(३ 


2) 


93) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५) कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र : कोकृवि-११२४/प्र.क्र.१८०/७-अ, दि.२६/०९/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट 


"परिशिष्ट - अ" 


NAME OF WORK: BLOCK ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF ADMINISTRATIVE BUILDING AT RCSM COLLEGE OF AGRICULTURE, 


KOLHAPUR 

RECAPITULATION SHEET 
Sr Unit Rate Norms Rs. Cost Rs. 
No Particulars of Scope Per (Sq.mt./Meter/ 


Lumpsum, etc.) 


Compound wise 


Total 


A) |Essential, Items (Component) 


1|Building Proper (Built up area - Sq.m) 
Ground floor 1752.65 29537|/Sqm 51768023.05 51768023.05 
First floor 1045.35 26796|/Sqm 28011198.6 28011198.6 
Total Built Up Area = 2798 |/Sqm Sub Total (a) 79779222 
a) Rain/Roof Water harvesting. lumsum 1500000 
b) Solar Roof Top (MoU to be executed) Lumsum 2500000 
c) Furniture (Rs. 5000/- Sqm) 70% of 2798.00 1958.6 5000//Sqm 9793000 
Sub Total (1+a+b+c) Sub Total (1) 93572222 
2|Water Supply and Sanitary Works. 5% of (a) Sub Total (2) 3988961 
3 Electrification 
a) Internal Electrification 5% on (a) 3988961 
b) External Electrification 6% on (a) 4786753 
c) Fire Fighting 4000000 
Sub Total (3) 12775714 
Sub Total (A) { 14+2+3} 110336897 
13) __|Miscellaneous Items. 
(i) RCC Brickwall for Compound wall and Gate (100Rmt) | /Rmt 15000 /Rmt en) 
(i) Parking Lumsum 500000 
(ii) Soil investigations and details land survey Lumsum 25000 
Sub Total (B) 525000 
C) _|Optional Items 
हे Underground water tank for Domestic Storage and Fire सड 500000 
ightening System 
Sub Total (C ) 500000 
Project Cost (P) = A+B+C 111361897 
Provisions 
i) Contegencies 4% on (P) 4454476 
ii) Consultancy Charges 1.50% on (a) 1196688 
iii) GST 18.00% on (P) 20045141 
iv) Price escalation 10% on (Sub total P) 11136190 
v) Labour insurance 1% on (Sub total P) 1113619 
Sub Total (D) 37946114 
Total Project Cost A+B+C+D 149308011 
Say Rs.Crores 14.93 


PRATIBHA MADHAV PATIL sees 


+ =DAO26E8SAEBCBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAESEDSC1E544834901 19EE04S6AD, 
PATIL 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
Nc 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
25.4.20-693975(64206987020292129741286694591857911 5998493680, postalCode=400032, 


त १1180, 
Date: 2024.09.26 1855:02 *05'30' 


(प्रतिभा पाटील ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


